महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक : दुरुस्ती-०३१८/प्र.क्र.१४७/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक : १० मे २०१८. 


विषय :- चेंबूर पोलीस ठाणे याच्या अंतर्गत पोलीस सेवा निवासस्थानांमधील 
विद्युतविषयक दुरुस्तीची विवक्षित कामे करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
मिळणेबाबत. 

संदर्भ :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ 


विनियम, दिनांक ०५.०१.२०१५. 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ 93/ विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५. 

३) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोआ/कक्ष- 
८(१३)/ शा.३८/ १८, दिनांक १४.०२.२०१८. 


ज्ञापन.- 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांनी चेंबूर पोलीस ठाणे याच्या अंतर्गत पोलीस सेवा 
निवासस्थानांमधील विद्युतविषयक दुरुस्तीची पुढील कामे करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
मिळणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे:- 


अ.क्र. कामाचे नाव खर्चाचे अंदाज 
(0) (2 (Y 
हिं ; “Providing renovation to electrical installation in 1 HK  रु.५,३४,५६४/- 


Police Constable quarters and street lights -- 60 Police 
quarters (‘A’ and ‘B’ wing) at Basant Park, Chembur 
(East), Mumbai.” 


२. “Providing renovation to electrical installation in 1 HK [रु.3,११,३२०/- 
Police Constable quarters and street -- 32 Police 
quarters (‘A’ and ‘B’ wing) at Basant Park, Chembur 
(East), Mumbai.” 


3. “Providing renovation to electrical installation in I रु.२,२५,७४७/- 
BHK Police quarters and street lights -- 10 PSI 
quarters at Basant Park, Chembur (East), Mumbai.” 


एकूण रु.१०,७१,६३१/- 


२. उक्त खर्चाचे अंदाज हे उप अभियंता, मुलुंड विद्युत (सार्वजनिक बांधकाम) उपविभाग, 
यांनी सन २०१७-१८ च्या दरसूचीनुसार तयार केळे असून ते कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई 
विद्युत (सार्वजनिक बांधकाम) विभाग, यांनी साक्षांकित केले आहेत. 


३. उक्त खर्चाचे अंदाज हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, यांनी तपासले असून ते 
पुढीलप्रमाणे सुधारित केळे आहेत आणि प्रशासकीय मान्यता देण्यास, विवक्षित अटींवर, 
सहमती दिली आहे:- 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरुस्ती-०३१८/प्र.क्र.१४७/पोल-७ 


अ.क्र कामाचे नाव खर्चाचे अंदाज 
(0 (2) (Y 
हि “Providing renovation to electrical installation in 1 HK | रु.५,७५,६८४/- 


Police Constable quarters and street lights -- 80 Police 
quarters (‘A’ and ‘B’ wing) at Basant Park, Chembur 
(East), Mumbai.” 


= “Providing renovation to electrical installation in 1 HK | रु.३,३५,२६८/- 
Police Constable quarters and street -- 32 Police 
quarters (‘A’ and ‘B’ wing) at Basant Park, Chembur 
(East), Mumbai.” 


3. “Providing renovation to electrical installation in I | रु.२,३३,७६२/- 
BHK Police quarters and street lights -- 10 PSI 
quarters at Basant Park, Chembur (East), Mumbai.” 


एकूण रु.११,४४,७१४/- 


४. त्या अनुसार, चेंबूर पोळीस ठाणे याच्या अंतर्गत पोलीस सेवा निवासस्थानांमधील 
विद्युतविषयक दुरुस्तीची परिच्छेद 3 मधील तक्त्यात उल्लेख केलेली कामे करण्यासाठी एकूण 
रु.११,४४,७१४/- इतक्या खर्चाच्या अंदाजास, पुढील अटींवर, याद्वारे, प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करण्यात येत आहे:- 

१) निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय कामास सुरुवात करु नये; 

२) खर्चाचे अंदाज हे पोलीस सह आयुक्त (प्रशासन), बृहन्मुंबई, यांनी साक्षांकित करावे. 


५. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा गृह विभाग-मागणी क्रमांक बी-१, २०५५, पोलीस, 
(०२) शहर पोलीस, (०२)(०१) शहर पोलीस-आस्थापना (दत्तमत) (अनिवार्य) (२०५५ ००९७), 
२७, लहान बांधकामे, याखाली उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१७२/ इमा-२, 
दिनांक ०२.०४.२०१८, अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. हे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०१८०५१०१८१९३५७८२९ असा आहे. हे ज्ञापन 
डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


S . | Digitally signed by Swapnil Gopal Borse 
Wa p nl Denar जना रक तस मळ 
2.5.4.20=66835707253ff77ef0e333eb3ad582f9b876 
G | B d443b2654088832e43dcad21c52a, cn=Swapnil 
0 p a 0 rs e वळत ती 018:18:34 --05'30' 
(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
प्रत :- 


१) कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई विद्युत (सार्वजनिक बांधकाम) विभाग, (सार्वजानिक 
IPT IAAT, मंत्रालय यांनी फुधारलेल्या “Abstract” च्याप्रतीसहा. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरुस्ती-०३१८/प्र.क्र.१४७/पोल-७ 
२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
३) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
४) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
) 
) 
) 


५) कार्यासन अधिकारी (इमा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई. 
७) निवड फाईल (पोल-७७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


